अधीक्षक अभियंता,जलसंपदा ई-प्रशासन 
मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील चार 
विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते 
दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(४७/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १७/०३/२०२३ 
पहावे : १) शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ २०२२/(२७२/२०२२)/लपा, दिनांक : २०/०९/२०२२. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., दि. ०८.०२.२०२३. 
३) अधीक्षक अभियंता,जळसंपदा ई-प्रशासन मंडळ,पुणे यांचे पत्र जा.क्र.ईप्रमं,आ-१/मुदतवाढ/(०१/१९)/ 
३३/सन-२०२३,दि.१९.०१.२०२३. 


प्रस्तावना:-संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता,जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ,पुणे या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८४ पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. २ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व 
अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय:- आता संदर्भ क्रमांक अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट ३-१ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता,जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ,पुणे कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ८४ पदांना दि २०२३/०८/३१ .ते दि २०२३/०३/०१.पर्यंत GATS अटींचे अधिन राहून मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 
१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु राहतील . 
२) उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातीळ असावीत व ही पदे सहा 
महिन्यांपेक्षा धिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झालेली नसतील. 
qo) अधीक्षक अभियंता,जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ,पुणे यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
प्रस्तावामधीलळ पदांची संख्या/पदांमधीळ घट/पदांमधीलळ वाढ/सेवानिवृत्ती इ. माहिती 
अंतिम/अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
४) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा परिपूर्ण प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब 
सादर करण्यात यावा. 
“नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा खर्च ळेखाशिर्ष-३४५१-सचिवालयीन-आर्थिक सेवा ०९०- 
सचिवालय (०१)जलसंपदा विभाग आस्थापना(०१)(०३)ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यक्रम) 
(३४५१२७१९) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(४७/२०२३)/लपा 


हा निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०८.०२.२०२३ 
अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३१७१७४८१६१५२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by REKHA AJIT 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, = REKHA Au IT १७४८०७०७७७ 


IN, S = Maharashtra, 0 = GOVERNMENT 


OF MAHARASHTRA, OU = WATER 
B H AWA R RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2023.03.17 17:53:47 +05'30' 


(रेखा भवार) 

सहपत्र :- परिशिष्ट-१ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 

१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. वित्त विभाग,व्यय-१२ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई 

३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

४. मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे 

५. अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, पुणे 

६. a (ay), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

७. ST (GAA), AeA TAT विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

८ 

8 


. अर्थ-२,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
. लपा कार्यासन,संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(४७/२०२३)/लपा 


परिशिष्ट- १ 
कार्यालयाचे नाव- अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई प्रशासन मंडळ, पुणे ब त्याअंतर्गत ४ विभाग 
(शासन निर्णय क्र. FATS २०२/(४७/२०२३)/लपा, दिनांक १५/०३/२०२३ चे सहपत्र) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत 
अक्र. पदनाम एकूण | अधौक्षक अभियंता, | कार्यकारी अभियंता,माहिती | कार्यकारी कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, | एकूण 
मंजूर पदे | जलसंपदा ई -प्रशासन | व्यवस्थापन व प्रशिक्षण अभियंता,प्रशासन | बांधकाम व्यवस्थापन | सिंचन व्यवस्थापन । कार्यरत नियत 
मंडळ,पुणे विभाग,मुंबई संगणकीकरण । संगणकोकरण संगणकोकरण विभाग | अस्थायी पदे 
विभाग,पुणे विभाग,पुणे विभाग,पुणे 
g र्‌ ३ 4 & द \9 ८ 8 
१ | अधीक्षक अभियंता १ १ ee ee ee १ 
२ | कार्यकारी अभियंता x | 8 १ १ १ g % 
३ | सहा.अधोक्षक अभियंता g १ ee ee १ 
४ | उप कार्य.अभियंता १ |. 0 | 81 रि ee ee 
५ | स.अ.श्रे.१/उप अभियंता शट. |. ७. | ३ ष्‌ ष्‌ ष्‌ QC 
६ | सहायक अभियंता श्रेणी २ १८. | oo | 3 ष्‌ ष्‌ ण १८ 
७ | विभागीय लेखापाल ह. ॥_. के ||. के | g ee ee 
८ | अधीक्षक * g g ee ee 
९ | लघु टंकलेखक २ १ Poe १ Fl Fo २ 
१० | अनुरेखक ३ | ० [0] 3 ee eee 3 
११ | भांडारपाल १ fF ee १ fF fF १ 
१२ | प्रथम लिपीक २ Q Pe १ Fl Fl 2 
१३ | वरिष्ठ लिपिक डु १ १ २ 10 eee डु 
१४ | कनिष्ठ लिपिक नि-टंकलेखव॑ १२ २ ३ ७ a ___|.___ ee हर 
१५ | वाहनचालक 3 g g g fF Fl 3 
१६ | शिपाई १३ २ २ ष्‌ २ २ १३ 
एकूण ८५ ३4 aw 3 १३ १३ as 
*टिप :- १) महाराष्ट्र शासन,जलसंपदा पदा विभाग,शासन निर्णय क्र.ई-प्रशासन-२० १६/(३६/२०१६)/लपा-१ ,दि.०२ .०४.२०१६ अन्वये अधीक्षक पदाच्या वर्गीकरणाचे स्वतंत्ररित्या आदेशा देश काढण्यात येणार आहेत ही 
BHAWAR  / 
(रेखा भवार) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


